महाराष्ट्र शासन 


क्र.सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च, २०२१. 

वाचा:- शासन आदेशा समक्रमांक दि. १६ डिसेंबर, २०२०. 


आदेठा 


श्री. बी.यु.खरे, संशोधन अधिकारी, (गट-ब) जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा 
यांना प्रशासकीय कारणास्तव दि. १६/१२/२०२० रोजीच्या आदेझान्वये संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात येवून पदस्थापनेबाबतचे 
great स्वतंत्र्यपणे निर्गमित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. 


२. त्यानुषंगाने आता, खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे श्री.बी.यु.खरे यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
fad २ ३ शिका 
7 श्री.बी.यु.खरे सक्तीचा प्रतीक्षाधिन संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, अहमदनगर या पदावर 


३. WAAR यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले असल्याने तसेच ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
असल्याने त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. 
8. प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०३०२१५४८३१५०२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally si ndaji Ahire 

. oe . 
Anil Kondaji Ahire 1... 
J [a7 1634fe 1f6aa493c78a5335198565 119378 


(अ.को.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबधित अधिकारी (व्दारा :- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२, 


३. संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

४. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, नाशिक/अमरावती 

६. उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक/अमरावती 
७. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा.प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा.प्रधान सचिव (इ.मा.बहुजन कल्याण विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/बुळढाणा 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१३.आस्था -२ निवडनस्ती 


२ पैकी २ 


